RNI No.MAHBIL / 2009 / 31745 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - मध्य उप - विभाग 


वर्ष ७ , अंक २७ ] ] 


गुरुवार , जुलै १५ , २०२१ / आषाढ २४ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठ १ , किंमत : रुपये ४.०० 


असाधारण क्रमांक ४१ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 
विधान भवन , मुंबई , दिनांक १४ जुलै , २०२१ 


संदर्भ . - या सचिवालयाची अधिसूचना क्रमांक ११८७७ / क -१ , दिनांक ३ सप्टेंबर , २०२० . 

उपरोक्त संदर्भाधीन अधिसूचना अधिक्रमित करून खालीलप्रमाणे सुधारित अधिसूचना 
निर्गमित करण्यात येत आहे . 


अधिसूचना 


क्रमांक १०८ ९ ० / क -१ 

.– “ मा . विशेष मंडळाने " घेतलेल्या निर्णयानुसार श्री . राजेन्द्र ग . भागवत , सचिव ( विधी विधान ) , विधी व न्याय 
विभाग , महाराष्ट्र शासन , मंत्रालय , मुंबई यांची महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयात एल -१५ : १८२२००-२२४१०० या वेतनस्तरातील “ प्रधान 
सचिव " या पदावर पूर्वलक्षी प्रभावाने दिनांक ३ सप्टेंबर , २०२० रोजीपासून कायम बदलीद्वारे नियुक्ती करण्यात आली आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ऋतुराज ज . कुडतरकर , 

उप सचिव , 
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय . 


( १ ) 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - ४१-१ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


